महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०१ ऑक्टोबर, २०२४. 


संदर्भ :१. शासन SST क्र. संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४), दि.०६.०२.२०२४. 
२. शासन Seal क्र. संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४), दि.२९.०२.२०२४. 
३. शासन Seal क्र. संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४), दि.१८.०४.२०२४. 
४. शासन आदेश क्र. संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४), दि.२९.०४.२०२४. 
५. शासन आदेश क्र. संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४), दि.०४.०९.२०२४. 


शासन आदेशा 
भारत निर्वाचन आयोग यांनी दि.२८.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये, लोकसभा-२०२४ ची निवडणूक 


सुरळीतपणे पार पाडण्याच्या अनुषंगाने, राज्यातील मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय तसेच निवडणूक 


संबंधित अन्य क्षेत्रीय कार्यालयातील Raa पदे तात्काळ भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. 


२. यास अनुसरून संदर्भ क्र.१ ते ५ येथील आदेशान्वये, मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातील Raa 


पदे भरण्यासाठी निवडणूक शाखा (का.३३), सामान्य प्रशासन विभाग यांना अधिकारी /कर्मचारी उपलब्ध करून 


देण्यात आलेले आहेत. 


३. आता, खाली नमूद केलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवडणूक शाखा (का.३३), सामान्य प्रशासन 


विभाग यांना उपलब्ध करून देण्याकरिता, त्यांची महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 


शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(४) व ४(५) नुसार 


बदली, सामान्य प्रशासन विभागात करण्यात येत आहे. 


अ.क अधिकारी पदनाम कार्यरत विभाग बदलीनंतरच्या 
/कर्मचाऱ्यांचे नाव पदस्थापनेचा विभाग 
| १_| २ ३ ies 4 
q श्री | दिलीप रा. बागणे अवर सचिव गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२ श्री | मोहम्मद वलीउद्दीन सहायक कक्ष आदिवासी विकास विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
३ श्री । राजू दि. खरात अधिकारी दिव्यांग कल्याण विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
४ श्री | शशांक य. उद्योग, ऊर्जा, कामगारव =| सामान्य प्रशासन विभाग 
भारसाखळे खनिकर्म विभाग 
4 श्री । प्रशांत पै. कांबळे लिपिक- आदिवासी विकास विभाग । सामान्य प्रशासन विभाग 
& श्री | अश्विन उ. तांदुळकर टंकलेखक सामाजिक न्याय व विशोष । सामान्य प्रशासन विभाग 
सहाय्य विभाग 
७ | श्रीमती । श्वेता दि. घाग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 


शासन आदेशा क्रमांकः संकीर्ण ११२४/प्र.क्र.१०/प्रशा-१ (का.१४) 


४. निवडणूकीचे कामकाज तातडीचे असल्याने वरील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना, दि.०१.१०.२०२४ (म.नं.) 
पासून सामान्य प्रशासन विभागात रूजू होण्यासाठी एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. या अधिकारी 
/कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ सामान्य प्रशासन विभागात रूजू व्हावे. 


५. सदर आदेश हेच कार्यमुक्‍्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी स्वतंत्रपणे आदेशा निर्गमित करण्याची 
आवश्यकता नाही. 


६. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच after व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्त 


अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे १ ऑक्टोबर, २०२४ पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून अदा 


करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना AAA: जबाबदार धरण्यात येईल. 


७. सामान्य प्रशासन विभाग /आस्था-१ (का.१९) कार्यासनाने सदर अधिकारी /कर्मचारी विभागात रूजू 


झाल्याबाबतची माहिती सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रशा-१ (का.१४) कार्यासनास सादर करावी. 


८. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात 


आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४१००११८०७१४२७०७ हा आहे. सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


PRASHANT 
SHRIDHAR SHELAR se: 


(प्र. श्री. शोळार) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अ.मु.स/प्र.स., मंत्रालय, मुंबई. 
३. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अ.मु.स./प्र.स./सचिव, सर्व संबंधित विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अ.मु.स. व मु.नि.अ., सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह/उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. उप सचिव (निवडणूक), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सह/उप सचिव (आस्था-१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व संबंधित अधिकारी /कर्मचारी (विभागामार्फत). 
१०. निवडनस्ती प्रशा-१ (का.१४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


